महाराष्ट्र 


मत्स्यसेवेतील प्रशासकीय 


अधिकारी, नियोजन अधिकारी, अर्थसंकल्प 
अधिकारी व वसुली अधिकारी, गट-ब 
(प्रशासकीय) (राजपत्रित) (वेतनस्तर एस-१५ 
:४१८००-१३२३०० मधील पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यआ २०२२/प्र.क्र.५५/पदुम-१२ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : 03 ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक ७८९/६७८/एकोणतीस, दि.१४ मार्च, २०२२. 


२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, अधिसुचना दि.६ जुले, २०१३. 


शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र मत्स्यसेवा गट-ब संवर्गातील 


पदांकरीता ८ उमेदवारांची शिफारस केलेली आहे. शिफारसपात्र उमेदवारांची वैद्यकिय तपासणी, चारित्र्य 


तपासणी व जात वैधता प्रमाणपत्र इ. बाबींची पूर्तता व पडताळणी करण्याच्या अधीन राहून खालील नमूद 


अधिकाऱ्यांना मत्स्यव्यवसाय विभागातील महाराष्ट्र मत्स्यसेवा गट-ब (सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधीळ 
वेतनस्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३०० ) मधील पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती ) 
नियम १९८१ मधील नियम- ९ (४३) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार केवळ 


तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
२. नियुक्ती अधिकाऱ्यांची नावे व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे :- 
अ.क्र. उमेदवाराचे नांव मुळ प्रवर्ग | महाराष्ट्र लोकसेवा पदस्थापनेचे ठिकाण 
आयोगाचे ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 
| . | श्री.प्रदिप दत्तात्रय भिताडे | OPEN OPEN-General-1 अर्थसंकल्प अधिकारी, 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, मुंबई. 
2. श्री. प्रशांत आनंदराव OBC OPEN-General-2 वसुली अधिकारी, सहाय्यक 
खर्डीवार आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, ठाणे पालघर. 
३. | श्री. किशोर केशरसिंग =| DT(A) DT-A General-1 प्रशासकीय अधिकारी, 
सुलाने प्रादेशिक उपायुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 


नाठिक. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ २०२२/प्र.क्र.५५/पदुम-१२ 


४. श्री. श्रीराम अशोक वाघ | OBC OBC-General-1 प्रशासकीय अधिकारी, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
लातूर. 

५. | ait. किशोर नुकृंद्र बागडे | SC SC-General-1 प्रशासकीय अधिकारी, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
नागपूर. 

Gi श्री. निलेश कृष्णाजी OPEN DIVYANG-1 प्रशासकीय अधिकारी, 

सस्ते वहत प्रादेशिक उपायुक्‍त 
Disability मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
1. पुणे > 

७. श्री. सुरेश रमेशा जगताप | ST ST-General-1 प्रशासकीय अधिकारी, 
प्रादेशिक उपायुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
मुंबई. 

३. वरील उमेदवारांची महाराष्ट्र मत्स्यसेवेतील प्रशासकीय अधिकारी, नियोजन अधिकारी, अर्थसंकल्प 


अधिकारी व वसुली अधिकारी, गट-ब (प्रशासकीय) (राजपत्रित) मधील नियुक्ती ही कृषि, पशुसंवर्धन, 


दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या दि.६ जुले, २०१३ च्या सेवाप्रवेश नियमानुसार २ वर्षाचा 
परिविक्षाधिन काळावधी समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या व खाळील विहित अटी व शार्तीच्या अधीन 
राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असेल. 


१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
येणाऱ्या सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 


२) वरील सर्व उमेदवारांची त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून 
१ महिन्याच्या आत रुजू व्हावयाचे आहे. या कालावधीत उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्वीकारली नाही तर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या स्पर्धा परिक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार 
नाही व त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसुचना न देता या विभागाच्या / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
निवडसुचीतून कमी करण्यात येईल. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना रुजु होण्यास मुदतवाढ 
हवी असल्यास तसे सकारण लेखी कळवुन मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. 


३) जर उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रामध्ये काही तांत्रिक मुद्यांची पूर्तता करणेचे अधीन 
राहून वैधता प्रमाणपत्र दिल्याबाबतचा उल्लेख नमूद असेल तर त्या तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता तात्काळ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ २०२२/प्र.क्र.५५/पदुम-१२ 


करणे उमेदवारांवर बंधनकारक राहील. यामध्ये झालेला / होणारा विलंब हा उमेदवाराची सदर 
पदावरील नियुक्‍ती रद्दबातल करण्यास कारणीभुत ठरेल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 


४ उपरोक्त प्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार 
विभागामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या विभागीय परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा 
विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. तसेच विहित नियमानुसार विभागांतर्गत, शासन व 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिविक्षा 
कालावधीच्या २ वर्षांच्या विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणेही आवश्‍यक राहतील. 


५)  परिविक्षाधिन अधिकाऱ्याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा नियमानुसार 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक असलेल्या विभागीय परिक्षा विहित मुदतीत परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न 
केल्यास अथवा त्यांची वर्तणूक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ ती कोणतीही पूर्वसुचना न 
देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


६  उपरोक्तपैकी जे उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील त्यांनी शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ 
मधील तदतुदीनुसार शासनास किमान १ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना देणे किंवा पुर्वसूचनेऐवजी १ 
महिन्याचे वेतन शासनाकडे भरणा करणे आवश्‍यक राहील. तसेच या उमेदवारांची सेवा समाप्त 
करावयाची असेल त्यावेळी शासनाकडूनही अशी एक महिन्यांची पूर्वसुचना संबंधीत अधिकाऱ्यांस 
दिली जाईल. मात्र, गैरशिस्त, सेवा नियमांचा भंग इ. कारणासाठी सेवा समाप्त करताना वरील 
उमेदवारांना नोटीस देण्याचे शासनास बंधनकारक राहणार नाही. हे नोटीशीचे नियम यानंतर 
वेळोवेळी होणाऱ्या नियमातील बदलांच्या अधीन राहतील. 


७ शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ व क्र.अंनियो- 


२०१५/(९॥२5)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०५.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 


सुधारणांमधील तरतुदीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची 
शासकीय सेवेत नियुक्‍ती होईल त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) 
म्हणजेच सध्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS ) लागू राहील. सध्या अस्तित्वात असलेली 
निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंडाराशीकरण ) नियम १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना या उमेदवारांना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्‍त उमेदवारांपैकी जे 
शासकीय कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनाहह आस्थापनेवर कार्यरत 
असतील, त्यांना शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र अनियो-१००६/८७/सेवा, दि.१२.०१.२००७ मध्ये 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ २०२२/प्र.क्र.५५/पदुम-१२ 


नमूद केलेल्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागु राहतील. 


८) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ज्या उमेदवारांची शिफारस मागासवर्गीयांसाठी राखीव 
असलेल्या प्रवर्गातून झाळेळी आहे आणि ज्या उमेदवारांचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दिनांक 
१४ मार्च, २०२२ च्या पत्रामधील सुचनेनुसार जाती/जमातीचे दावे तपासणीकरिता प्रलंबित आहेत, 
अशा उमेदवारांची नियुक्‍ती सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०११/ 
प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ब, दि.१२ डिसेंबर, २०११ मधील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीमध्ये ज्या 
उमेदवारांची निवड विशिष्ट मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर झालेली आहे व ज्यांनी 
नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा उमेदवारांस त्यांच्या जात 
प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. नियुक्ती 
आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अज्ञा उमेदवाराने नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकांपासून सहा महिन्याच्या 
आत आपल्या जात प्रामणपत्रांची वैधता संबंधित जात पडताळणी समितीकडून करून घेणे 
आव्यक राहील. सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारताच जात वैधता तपासणी 
करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधीत जात पडताळणी समितीकडे सादर करावा व जात पडताळणी 
समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास सादर करावी. मा. उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, संबंधीत जात पडताळणी समितीने त्यांचे पडताळणी प्रस्ताव 
सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले, 
तर संबंधित उमेदवारास दिलेले नियुक्तीचे आदेशा त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या उमेदवाराविरुध्द 
नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे 
विनियमन) अधिनियम, २००० यातील तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी. याअनुषंगाने आव्यक 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 
संबंधीत उमेदवारांनी नियुक्तीच्या पदवर रुजू होताच जात वैधता तपासणीचा प्रस्ताव जात 
पडताळणी समितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 


९) महाराष्ट्र मत्स्यसेवेतील प्रशासकीय अधिकारी, नियोजन अधिकारी, अर्थसंकल्प अधिकारी व 
वसुली अधिकारी, गट-ब (प्रशासकीय) (राजपत्रित या पदावर नेमणूक करण्यात येणाऱ्या 
उमेदवारांचे चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य यांची पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
दि.२८.०८.२०१७ अन्वये करण्यात येत असल्याने सदरच्या शासन निर्णयातील तरतूदी सर्व 
उमेदवारांना लागू राहतील. 


१० इतर मागासवर्गिय, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती 
आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या दि.३१.०१.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ २०२२/प्र.क्र.५५/पदुम-१२ 


राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग विमुक्तजाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन 
सेवेतील सरळ सेवा कोटयातीलळ पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या 
खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील उमेदवार, एसईबीसी क्षेत्रातील 
आरक्षण धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार ईत्यादी यांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमिळेअर प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची ) वैधता 
पडताळणीसाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. यास्तव, संबंधीत मागास प्रवर्गातील 
उमेदवारांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करुन येण्याच्या अधिन 
राहून सदरची नियुक्ती देण्यात येत आहे. तरी उमेदवारांनी सादर केलेले नॉन क्रिमिलेअर 
प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास सदरच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


११ वरीलपैकी जे उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाल आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


१२) वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे वार्षिक 
गोपनीय अहवाल वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार लिहिण्यात येतील. 


१३) वरीलप्रमाणे नेमणूक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी शासन नियमानुसार सेवांतर्गत 
प्रशिक्षण कार्यक्रमास पाठविण्याबाबतची व्यवस्था आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी तात्काळ करावी. 


१४ महाराष्ट्र मत्स्यसेवेतील प्रशासकीय अधिकारी, नियोजन अधिकारी, अर्थसंकल्प अधिकारी व 
वसुली अधिकारी, गट-ब (प्रशासकीय) (राजपत्रित) पदावरील नियुक्ती स्विकारण्यापुर्वीच्या 
शासकीय नोकरीचा राजीनामा किंवा HAFAN आदेश हजर होणेचे वेळेस सादर करावा लागेल. 
अन्यथा सदर उमेदवारास महाराष्ट्र Addie प्रशासकीय अधिकारी, नियोजन अधिकारी, 
अर्थसंकल्प अधिकारी व वसुळी अधिकारी, गट-ब (प्रशासकीय) (राजपत्रित) या पदावर हजर करुन 
घेण्यात येणार नाही. तसेच नियुक्तीपुर्वी शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही/ न्यायालयीन प्रकरणे सुरु अथवा प्रस्तावित नाही 
याबाबीच्या अधीन राहून नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


१५) या प्रशासकीय अधिकारी/ नियोजन अधिकारी/ अर्थसंकल्प अधिकारी/ वसुली अधिकारी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही. 


१६ जर उमेदवार शासन सेवेतील प्रशासकीय अधिकारी/ नियोजन अधिकारी/ अर्थसंकल्प 
अधिकारी/ वसुली अधिकारी या पदावरील नेमणूकीसाठी सदर पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील 
तरतुदीप्रमाणे पात्र नव्हता अथवा विहीत अर्हता प्राप्त नव्हता अथवा त्यांनी नेमणुक मिळविण्यासाठी 
खोटी माहिती दिली होती अथवा खोटे प्रमाणपत्र सादर केले होते, असे नंतर आढळून आले, तर 

पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ २०२२/प्र.क्र.५५/पदुम-१२ 


४. 


अशा उमेदवारांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. सीडीआर-१०९३/ १०७७/ 
प्र.क्र.२३/९३ अकरा, दिनांक १२.१०.१९९३ मधील तरतुदीनुसार समाप्त करण्यात येतील तसेच 
इतर अनुषांगिक कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल. 


१७ सदर नियुक्त्या शासनाच्या वेळोवेळी पारित होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहेत. 


१८) उपरोक्त नमूद अटी व arid तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. तसेच उपरोक्त सर्व परिविक्षाधिन महाराष्ट्र मत्स्यसेवा गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सदर संवर्गाचे परीक्षा नियम, सेवा प्रवेश नियम तसेच इतर सर्व महत्वाचे 
सेवाविषयक नियम त्यांना ज्ञात करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००३१५०९२५४२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SUNIL SAHADEO NATEKAR 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
6 


(80668c3a6 1b7b20d65f63401f9d9f5e292063367 


4dc4f91 F6086cc4, ७९ 


le=400032, 
serialNumber=7E35E544C4D81AF618AFOCF5CF34514F499612176 
278C44715D6E4523B736240, cn=SUNIL SAHADEO NATEKAR 


2022.10.03 15:13:18 +05'30' 


(सुनिल स. नाटेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, (मत्स्य), मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. उपसचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

र. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) 


१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११.सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ महिला व बालकल्याण विभाग/ सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२.सर्व संबंधित उमेदवार 
१३.निवडनस्ती/पदुम-१२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


